सन 2098-2020 माहितीचा अधिकार अधिनियमाखाली प्रशिक्षण देण्याकरिता 
वितरण आदेशा यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे यांस 
सहाय्यक अनुदान २०१९-२०२० (कार्यक्रम) 
एप्रिल ते जुलै २०१९ (पहिला हप्ता) 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- संकीर्ण1र२०१९/प्र.क्र.५१/सहा, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक २७ जुन, २०१९ 


वाचा: 9) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं २०१९/ प्र.क्र.४४/अर्थसंकल्प ३, 
दिनांक १ एप्रिल, 
२) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक बीयुडी २०१९/ प्र.क्र.९६/ २०१९/ 
२४, दिनांक १ एप्रिल, २०१९ 
३) संचालक, माहिती अधिकार केंद्र, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे 
यांचे पत्र क्र. सीआरटीआय-१५१६/१/रा.प्र./२०१९-२० दिनांक Io मे २०१९ 


शासन निर्णय: 
यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे या संस्थेमार्फत राज्यातील जन माहिती 


अधिकारी / अपीलीय प्राधिकारी यांना माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ बाबत प्रशिक्षण देण्यात 
येते. संदर्भ क्र.१ येथील शासन परिपत्रकान्वये, अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये, सन २०१९-२०२० या 
आर्थिक वर्षाच्या सदर योजनेतर खर्चासाठी रू.९५,२७,०००/- (रूपये पंच्याण्णव लक्ष सत्तावीस हजार 
फक्त) इतकी तरतुद केली असून, त्यापैकी रु. ४७,६४,०००/- एवढे लेखानुदान संदर्भ H.2 येथील 
शासन परिपत्रकान्वये, एप्रिल ते जुले,२०१९ या चार महिन्यांचा खर्च भागविण्यासाठी मंजूर झाले 
आहे. सदर योजनेतर सहाय्यक अनुदान नियंत्रक अधिका-यांच्या स्वाधीन करण्यात आले आहे. 

२. संदर्भ क्र.३ येथील पत्रान्वये केलेल्या मागणीनुसार, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन 
प्रबोधिनी, पुणे या संस्थेला वरील अनुदानातून एप्रिल ते जुले, २०१९ या चार महिन्यांकरिता योजनेतर 
खर्चासाठी रु.३१,७६०००/- (रुपये एकतीस लक्ष शहात्तर हजार फक्त) इतके सहायक अनुदान 
(पहिला हप्ता) म्हणून मंजूर करण्यात येत आहे. 

३. हा खर्च मागणी क्र.ए-४, मुख्य लेखाशिर्ष “२०७० - इतर प्रशासनिक सेवा, ००३ प्रशिक्षण 
राज्य योजनांतर्गत योजना, (००) (०९) माहितीचा अधिकार अधिनियमाखाली प्रशिक्षण देण्याकरिता 
यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे यांस सहाय्यक अनुदान (कार्यक्रम) (२०७० 
०८२६), ३१,सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर)” याखाली सन २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षासाठीच्या मंजूर 
तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्णर२०१९/प्र.क्र.५१/सहा, 


४. सदर मंजूर अनुदान संबंधित कोषागारातून काढून घेतल्यानंतर ती काढण्यात आलेली रक्‍कम 
महालेखापाल कार्यालयातील त्याच शीर्षाखाली नोंदविली आहे किंवा नाही याची खात्री करुन घ्यावी 
व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र १५ दिवसाच्या आत शासनास सादर करावे. 

५. यडवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे या संस्थेने आर्थिक वर्ष सन २०१९- 
२०२०मधील मंजूर अनुदानाइतका सिमित ठेवावा. 

६. या $झासन निर्णयान्वये वितरित केलेल्या अनुदानाचे तपशीलवार देयक व विनियोग प्रमाणपत्र 
(Utilization Certificate) महालेखापाल, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र-१, मुंबई व शासनाला तातडीने 
सादर करावे. 

७. यडवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे या संस्थेने उपरोक्‍त अनुदानातून केलेल्या 
खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके तपासण्याचे अधिकार महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई यांना राहतील 
व त्याकरिता सदर संस्था त्यांना संपूर्ण सुविधा उपलब्ध करुन देईल. 

८. Sarat, पुणे या संस्थेस वितरीत केलेल्या सहायक अनुदानाची रक्‍कम रु.३१,७६०००/- 
(रुपये एकतीस लक्ष शाहात्तर हजार फक्त) आहरण व संवितरण अधिकारी (कोड क्र.२२०१०००१२१) 
यांनी आहरीत करावी. 

९. संदर्भ क्र.१ येथील शासन परिपत्रक,वित्त विभाग, दिनांक १ एप्रिल, २०१९ मधील परिच्छेद 
क्र.६मध्ये नमूद केल्यानुसार यशदा, पुणे या संस्थेने देयक कोषागार अधिकारी यांना सादर करताना 
संस्थेचे मागील महिन्यातील बंक अकाऊंट स्टेटमेंट (Bank Account Statement) देयकासोबत 
जोडण्यात यावे. 

१०. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधील भाग 
पहिला, उपविभाग एक, अनु क्र.२७, परिच्छेद क्र.१४९ नुसार व सदर अधिकारातील रकाना 
क्र.६खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासनिक विभागास प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

११. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०६२७१२१०२८३९०७ असा आहे. हा BST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SHWETAMBARI PRAVIN KHADE 


DN: c=IN, st=Mi 
2.5.4.20=9d70281 4ac9e8ff679064b8a4828e61 adaa1acd78f42092 


8f8e5191¢2576b1a1, postalCode=400032, 
street=MANTRALAYA,MUMBAI, 


INumber=8e3cff5 145f3538cc2fd3c8534f86eeb0ca96ee4f337 
p RAVI N KH A D F faf9d77ef01a5cc23b6b, ‘NA, GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, SSHWETAMBARI PRAVIN KHADE 
खडे) ite; 2019.06.27 12:15:05 +05'30" 
(श्वै.प्र.खर 


अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 


प्रत- 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्णर२०१९/प्र.क्र.५१/सहा, 


३. महासंचालक, यशदा, पुणे 

४. संचालक, माहिती अधिकार केंद्र, यशदा, पुणे 

५. लेखाधिकारी, यशदा, पुणे (२ प्रती ). 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

७. उप कोषागार कार्यालय, पुणे 

८. वित्त विभाग(व्यय-४/अर्थसंकल्प १४), मंत्रालय, मुंबई 

९. अवर सचिव, कार्यासन-२५, सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्राळय, मुंबई 
१०.निवडनस्ती/ कार्यासन सहा 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


